१४ नोव्हेंबर “बाळदिवस” निमित्त विविध 
कार्यक्रम राज्यातील सर्व शाळांमध्ये साजरे 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१७८/एस.डी.-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ ऑक्टोबर, २०२० 


शासन परिपत्रक:- 


१४ नोव्हेंबर हा दिवस बालदिवस म्हणून साजरा होतो. कारण या दिवशी भारताचे पहिले पंतप्रधान 
पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचा जन्मदिवस आहे. चाचा नेहरूंना मुळे आणि फुले खूप आवडायची. 
मुलांमध्ये मुल होऊन पंडितजी तासन्‌ तास रमून जायचे. त्याचे कोमळ मन जाणून घेण्यासाठी त्यांची 
तळमळ असे. त्यांच्या मते मुल हे देशाचे उज्वल भविष्य आहे आणि मुलांच्या उज्वल भविष्यावर देशाचे 
भवितव्य अवलंबून आहे. 


बालदिवसाच्या निमित्ताने बालकांच्या सुप्त गुणांचा विकास करण्यासाठी राज्यातील सर्व 
शाळांमधील इयत्ता १ ली ते १२ वी च्या सर्व विद्यार्थ्यासाठी बालदिवस सप्ताह दिनांक ८ नोव्हेंबर ते १४ 
नोव्हेंबर या कालावधीत शासनाच्या वतीने साजरा करण्यात येत आहे. त्यासाठी पुढील ७ गटात उपक्रम 
घेण्यात येणार आहेत. 


राज्यातील विद्यार्थ्यानी सदर उपक्रमात भाग घेताना आपळे पालक, शिक्षक यांच्या फेसबुक 
अकाउंटवरून याचा व्हिडिओ, फोटो #baldivas 2020 या हेडटॅंगचा वापर करून अपलोड करावेत. 
याचसोबत सदर उपक्रम विद्यार्थी Instagram, Tweeter यावर देखील #baldivas 2020 याचा वापर करून 
अपलोड करू शकतील . 


दिवस उपक्रमाचे 
क्र. दिनांक gad नाव तपशिल 
षि ०८-११-२०२० | इयत्तावलीवर री भाषण “ai नेहरु बोलतोय व्या “तिमयांवर 
मिनीटांचा व्हिडिओ अपलोड करणे. 
चाचा नेहरूंना पत्र लिहा. (शब्द मर्यादा 
2 | 08-99-2020 इयत्ताइ३रीते५वी पत्रलेखन | 300) सदरील पत्र AY साईज कागदावर 
लिहून अपलोड करणे. 
eee त ति ee स्वलिखित | नेहरूंवर स्वत: लिहिलेल्या कवितेचे वाचन 
कविता वाचन | करून त्याचा व्हिडिओ अपलोड करणे. 
१. कवा व्य क्या नाट्यछटा/ नेहरुजींच्या जीवनावर आधारीत ३ 
एक पात्री | मिनीटांचा व्हिडिओ अपलोड करणे. 
vada संग्रामातील  नेहरुजींच्या 
५ | १२-११-२०२० इयत्तारवीते१०्वी पोस्टर करणे | जीवनावर आधारित प्रसंग चित्र रेखाटणे व 
पोस्टर अपलोड करणे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१७८/एस.डी.-४ 


इयत्ता ११ वीते१२वी =| निबंध लेखन 


१) स्वातंत्र्य संग्रामातील नेहरुंचे योगदान 
2) नेहरु-औद्योगिक विकासाचा पाया 
रचनारे 

३) नेहरु- विज्ञान व तंत्रज्ञान 

(शब्द मर्यादा ९०० ते १०००) निबंध लिहून 
अपलोड करणे 


& 93-99-2020 


Sa 8 da 0 at निबंध लेखन 


१) नेहरु- स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या जडण- 
घडणातील वाटा 

२) नेहरु- भारताचा शोध आत्मचरित्र 

(शब्द मर्यादा ७०० ते ८००) निबंध लिहून 
अपलोड करणे 


व्हिडिओ 


इयत्ता ११ वीते१२वी प्री 


नेहरूंच्या जीवनावर आधारित डॉक्युमेंटरी 
तयार करणे. 
(५ मिनिटांचा व्हिडिओ अपलोड करणे) 


9 १४-११-२०२० 


बाल साहित्य 


इयत्ता१लीते १२वी os 


नेहरूंशी संबंधीत कथा, कविता, प्रसंग 
सादर करणे (स्वरचित) वेळ ३ मिनिट 


वरील प्रत्येक उपक्रमासाठी तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर प्रथम तीन क्रमांक निवडण्यात 
येतील.सदर विद्यार्थ्यास प्रशस्तीपत्र व पुढील प्रमाणे रोख रक्‍कम बक्षिस देण्यात येईल व सहभागी 
विद्यार्थ्यांना सहभाग प्रमाणपत्र देण्यात येईल. 


सदर निवड करण्याकरिता तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर खालीलप्रमाणे समिती गठीत 


करण्यास झासन मान्यता देत आहे- 


तालुका स्तरावरील निवड समिती 
अ.क्र अधिकारी 

|. खै... , गट शिक्षण अधिकारी अध्यक्ष 

२. मुख्याध्यापक - ३ सदस्य 

३. शिक्षक - 2 सदस्य 

8. HITE सदस्य सचिव 

जिल्हा स्तरावरील निवड समिती 
अ.क्र अधिकारी 

ow शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) अध्यक्ष 
शः शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) सदस्य सचिव 
३. मुख्याध्यापक - ३ सदस्य 
४. शिक्षक - २ सदस्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१७८/एस.डी.-४ 


राज्य स्तरावरील निवड समिती 

अ.क्र अधिकारी 

(| री संचालक, राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण अध्यक्ष 
परिषद, महाराष्ट्र,पुणे 

2 प्राचार्य,राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, | सदस्य सचिव 
महाराष्ट्र,पुणे 

३. मुख्याध्यापक/प्राचार्य-३ सदस्य 

४ शिक्षक-२ सदस्य 


वरील तिन्ही निवड समितीच्या अध्यक्षांनी प्राचार्य/मुख्याध्यापक/शिक्षक/केंद्रप्रमुख यांची निवड 


करतांना ठाक्यतो ते CBSE/ICSE/IB अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमधील असावेत. 


उपरोक्त निवड समितीने निवड केलेल्या विजेत्या विद्यार्थ्यांना पुढीलप्रमाणे पारितोषिकांची रोख 


रक्‍कम देण्यात येईल. 
तालुका स्तर पारितोषिक 
(रक्‍कम रूपयात) 
| विजेता इयत्ता१ लीव२ इयत्ताररीते५वी | इयत्ता ६वीते८ वी | sare Rand 
क्रमांक री 
प्रथम क्रमांक ७५० १००० १२०० १५०० 
द्वितीय क्रमांक ५०० ७५० १००० १००० 
तृतीय क्रमांक २५० ५०० ७०० ७५० 
जिल्हा स्तर पारितोषिक 
(रक्‍कम रूपयात) 
| विजेता क्रमांक इयत्ताष लीवररी ।इयत्ताररीते५वी | इयत्ता६वीते८ वी इयत्तारवीते१२वी 
प्रथम क्रमांक १००० १२०० १५०० २००० 
द्वितीय क्रमांक ७५० ७५० १२०० १५०० 
तृतीय क्रमांक ५०० ५०० ८०० १००० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१७८/एस.डी.-४ 


राज्य स्तर पारितोषिक 
(रक्‍कम रूपयात) 
| विजेता क्रमांक इयत्ताव लीव?री ।इयत्ता३रीते५वी  इयत्ता६वीते८वी | इयत्ता ९वीते१२वी 
प्रथम क्रमांक २००० ३००० ५००० (9५०० 
द्वितीय क्रमांक १५०० २००० ३००० ५००० 
तृतीय क्रमांक १००० १५०० २००० २५०० 


उपरोक्त उपक्रमाचा खर्च समग्र शिक्षा योजनेखाळील Media and Community Mobilization 


या खाली उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 


सदर उपक्रमाच्या सविस्तर सूचना संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, 
महाराष्ट्र, पुणे यांनी निर्गमित कराव्यात. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०१०२९१२००५५६१२१ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


tof 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


RAJENDRA 


SHANKARRAO PAWA 


१) मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 


२) मा.राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 
3) मा.अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 


आयुक्त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 


राज्य,पुणे, 


(राजेंद्र पवार ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


५) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद,मुंबई 
६) संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र,पुणे 
७) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र 


८) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) ,शिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
९) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
qo) अध्यक्ष/सचिव,सी.बी.एस.ई., 
११) अध्यक्ष/सचिव,आय.सी.एस.ई. 


१२) अध्यक्ष/सचिव,आय.बी. , 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१७८/एस.डी.-४ 


१३) प्राचार्य,जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण विकास संस्था (सवी, 

१४ शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर), जिल्हा परिषद (सवी /सर्व शिक्षण 
निरीक्षक बृहन्मुंबई महानगरपालिका, 

१५) प्रशासन अधिकारी (महानगरपालिका/नगरपालिक]) (सवी, 

१६) निवड नस्ती (कार्या.एस.डी.४ी. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


